महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.२२२/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३. 


विषय :- राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीस अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


वाचा :- 9. वित्त विभाग,का-अर्थ यांचे परिपत्रक,दि.०४.०४.२०२२. 

२. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र,दि.०५.०४.२०२२. 

३.शासन निर्णय क्र.म.वि.वि-१२१६/प्र.क्र.१४४(भाग-१)/२८-अ, दि.५ मे,२०२२. 

४. शासन ज्ञापन क्र. म.वि.वि-१२१६/प्र.क्र.१४४(भाग-१)/२८-अ, दि.०१.०६.२०२२. 

५. शासन निर्णय क्र.म.वि.वि-१२१७/प्र.क्र.१४६)/२८-अ, दि.०४ ऑक्टोबर,२०२२. 

६. शासन ज्ञापन क्र. म.वि.वि-१२१७/प्र.क्र.१४६/२८-अ, दि.०३.११.२०२२. 

७. शासन ज्ञापन क्र.म.वि.वि.-१२१७/प्र.क्र.१४४ (भाग-१)/२८-अ, दि.१९.०१.२०२३. 

८. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचे पत्र क्र.म.वि.वि.कं./ वित्त व लेखा / 

१३४७,दि.०३.०२.२०२३. 
९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३., 
दि.०८.०२.२०२३. 
शासन ज्ञापन :- 
राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी कार्यक्रम STN ३०५३-०१६४, ३१-सहायक अनुदाने 

खाली निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या लेखाशीर्षार्खाली रु.२५१.०७ कोटी 
इतका निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. आतापर्यंत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात या लेखाशीर्षाखाली महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीस रु. १५०,६४,५०,००० निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
२. कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या विकासासाठी दि.५ मे,२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रु.२१२,२५,२५,६६०/-ची सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.४ अन्वये 
कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.५२,७२,५७,५००/- इतका 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र.७ अन्वये कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रू.३६,९१,९२,५००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
३. रत्नागिरी येथील विमानतळाच्या विकासासाठी दि.०४.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.९७.४४ 
कोटीची सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.६ अन्वये रत्नागिरी येथील 
विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.३५,१५,०५,०००/- इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ H.9 अन्वये रत्नागिरी येथील विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षात रू.२५,८४,९५,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
४. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३ ०१६४ खाली सुधारीत अंदाजाच्या मर्यादेत 
कोल्हापूर विमानतळ-महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा आस्थापना खर्च रू८,१६,३५,६०२/-, कोल्हापूर 
विमानतळ भुसंपादन खर्च-रू.८,२०,३९,३९८/-, रत्नागिरी विमानतळ-महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा 
आस्थापना खर्च-रू.३,७४,००,०००/-, अमरावती विमानतळ- टर्मिनल इमारत बांधकाम खर्च रू.५,००,००,०००/- 
असा एकूण रू.२५,१०,७५,०००/- (अक्षरी रक्‍कम रुपये पंचवीस कोटी दहा लाख पंचाहत्तर हजार फ़क्त) इतका 
निधी वितरणास नियोजन विभाग व वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. या अनुषंगाने रू.२५,१०,७५,०००/- 
(अक्षरी रक्‍कम रुपये पंचवीस कोटी दहा लाख पंचाहत्तर हजार फ़क्त) इतका निधी निधी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.२२२/२८-अ 


योजनेचे नाव- मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 


इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


(रक्‍कम रुपयात) 
a | बाब सन २०२२-२३ ची | सन २०२२-२३ चे | आतापर्यंत महाराष्ट्र । आता महाराष्ट्र 
क्र मूळ अर्थसंकल्पिय | सुधारीत अंदाज विमानतळ विकास | विमानतळ विकास 
तरतूद कंपनीला वितरीत | कंपनीला कंपनीला 
करण्यात आलेला । वितरीत करावयाची 
निधी रक्‍कम 
; कोल्हापूर येथील | 249,00,40,000 994,94, 24,000 440,&8, 40,000 €,9&,34,§02 
विमानतळ- 
महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास 
कंपनीचा 
आस्थापना खर्च- 
२. | कोल्हापूर येथील ८,२०,३९,३९८ 
विमानतळ 
भुसंपादन खर्च- 
३. रत्नागिरी ३,७४,००,००० 
विमानतळ- 
महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास 
कंपनीचा 
आस्थापना खर्च- 
र अमरावती ५,००,००,००० 
विमानतळ- 
chase इमारत 
बांधकाम खर्च 
एकूण २५१,०७,५०,००० १७५,७५, २५,००० १५०, ६४,५०,००० २५,१०,७५,००० 


षु . 


६. 


(अक्षरी रक्‍कम रुपये पंचवीस कोटी दहा लाख पंचाहत्तर हजार फ़क्त) 


राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी कार्यक्रम लेखाशीर्ष ३०५३ ०१६४, ३१-सहायक अनुदाने खाली 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. त्याअनुषंगाने, उपरोक्‍त खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, 
०२ विमानतळ, १०२ विमानक्षेत्र, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०२) विमानतळाच्या 
विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४ 39 सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२३ करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत 
उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 
वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत करण्यात 
आला आहे, त्याच कामांसाठी तो दि.३१,मार्च 2023 पूर्वी खर्ची use याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, खर्च करण्यात आलेल्या निधीबाबत खर्चाचा आढावा घेऊन विहीत काळावधीत 
खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.२२२/२८-अ 


७. 


हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील नमूद अटीची पूर्तता करून तसेच 


वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१५०/व्यय-४, दि.१५.०३.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०३२४१७४००६३८०७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHILPA ABHAY CHACHAD 
S H | L Pp A A B H AY IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
10=3f0b14! \dcb46569¢38e868a5b44 1 a8a32b442036¢ 
Sc8ffbed5e862cc4202, ७ ICode=400032, Mi 


erialNumber=15FE38A4E995535864D6D7BC4CB39F75BB8A690 
6B9DA526DCB4921B96EESBGEF, cn=SHILPA ABHAY CHACHAD. 
ite: 2023.03.25 12:10:06 +05'30' 


(शिल्पा ares ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


z Be 
i 


उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 


. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 


उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
महालेखापाल,( लेखा परिक्षा// (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 
. जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

९. 


कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


